केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ 
निवृत्तीवीतन योजना, सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षातील माहे जानेवारी, २०२०ते मार्च, 
२०२० करीता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०१९/प्र.क्र.१०५/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०९ मार्च, २०२०. 
वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.मकोनी-१०१०/प्र.क्र.३२/कोषा-प्र.५, दि.१५ एप्रिल, २०१०. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ०८ जुले, २०१९. 
शासन ज्ञापन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक बीजीटी २०१९/ प्र.क्र.४९/ 
अर्थसंकल्प, दिनांक २४ जुले, २०१९. 
४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, क्र. इंगांयो २०१९/प्र.क्र.४९/विसयो, 
दिनांक १७.०५.२०१९. 
५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. इंगांयो २०१९/प्र.क्र.४९/विसयो, 
दिनांक २४ जुले, २०१९. 
६. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, 
दि.२० ऑगस्ट, २०१९. 
७. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.इंगांयो -२०१९/प्र क्र.४९/विसयो, 
दिनांक २७ जानेवारी, २०२०. 
शासन निर्णय :- 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रुपये २००,००,००,०००/- (रुपये sat कोटी फक्त) इतकी अर्थसंकल्पीय 
तरतूद व डिसेंबर, २०१९ च्या अधिवेशनात पूरवणी मागणीद्वारे रुपये २००,००,००,०००/- (रुपये दोनशे 
कोटी फक्त) तरतूद मंजूर झाळेळी आहे. वित्त विभागाच्या मान्यतेने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ 
निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी एप्रिल ते डिसेंबर, 2098 या कालावधीच्या खर्चासाठी संदर्भ क्रमांक 
४, ५व ७ येथील शासन निर्णयान्वये शासन निर्णयान्वये रुपये २००,००,००,०००/- वितरीत करण्यात आला 
आहे. आता वित्त विभागाने डिसेंबर, २०१९ च्या अधिवेशनातीळ रुपये २००,००,००,०००/- (रुपये Gal 
कोटी फक्त) इतक्या पूरवणी मागणीच्या १०० टक्के निधी वितरीत करण्यास मंजूरी दिली आहे. 
त्यानुषंगाने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेच्या माहे जानेवारी, २०२० ते मार्च, 
२०२० या कालावधीच्या खर्चासाठी रुपये २००,००,००,०००/- (रुपये दोनो कोटी फक्त) या शासन 
निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक 
विवरणपत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओठून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण 
प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 


“५० A) 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०१९/प्र.क्र.१०५/विसयो 


२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ New CO 
Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे 
वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण 
जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र.१ येथील 
परिपत्रकानुसार उणे पध्दतीने प्राधिकारपत्र काढण्यास मुभा आहे. 
३. सदरहू निधीमधून झाळेला खर्च “मागणी क्र. एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२-समाजकल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण, (०८) (१०) इंदिरा गांधी 
राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम), ५० इतर खर्च (2234 अ ३०२)" 
या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या 
परिपत्रकातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन कोषागारात देयके सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी 
हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घ्यावी. 
५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून 
त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास 
पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या 
विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या 
पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न 
केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १६/का.१४१३, दिनांक 
२३.०१.२०२० व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०५/२०२०/व्यय १४, दिनांक १०.०२.२०२० 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००३०९१३००१९४८२२ असा आहे. हा 
आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sunil Vitthal Ukirade 


j | DN: CN = Sunil Vitthal Ukirade, C = IN, S = 
5 U n | | V | tt h a | Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
1 OU = Social Welfare Department 
U ki rad e Date: 2020.03.09 13:11:32 +05'30' 
(सु. वि. उकिरडे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सर्व विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
२. सर्व जिल्हाधिकारी. 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०१९/प्र.क्र.१०५/विसयो 


महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती, विसयो. 


on SG mM 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


शासन निर्णय क्र.विसयो-२०१९/प्र.क्र.१०५/विसयो, दिनांक : ०९ मार्च, २०२० सोबतचे सहपत्र. 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वितरण 


विवरणपत्र 


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना (रक्‍कम रुपयात) 
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 
तडा जिल्हा नियंत्रक अधिकारी वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन जाने.२० जन चाचे या आदेशान्वये एकूण 
क्रमांक योजना रु.२००/-व वितरीत रक्‍कम 
रु.५००/-द.म. 

| R 3 ae षु & | | रट 
fF 8 मुंबई हहर ००२८ ३३७ 983823 983823 983823 ५८०२६९ 
२ मुंबईउपनगर ००२९ ७६९ ४४१३७३ ४४१३७३ ४४१३७३ १३२४११९ 
३ ठाणे ००३६ ३३७७ १९३८२५३ १९३८२५३ १९३८२५३ ५८१४७५९ 
8 रायगड ००१२ ८६४२ ४९६०१३७ ४९६०१३७ ४९६०१३७ १४८८०४११ 
4 रत्नागिरी ००२३ ९७१२ ५५७४२७१ ५५७४२७१ ५५७४२७१ १६७२२८१३ 
& सिंधुदूर्ग ००१८ ६४९३ ३७२६७०३ ३७२६७०३ ३७२६७०३ १११८०१०९ 
शिका पालघर ००३७ ३०३३५ १७४१०९८८ १७४१०९८८ १७४१०९८८ ५२२३२९६४ 
कोंकण विभाग ५९६६५ ३४२४५१४८ ३४२४५१४८ ३४२४५१४८ १०२७३५४४४ 
८ नाशिक ०००६ ५९१७५ ३३९६३९११ ३३९६३९११ ३३९६३९११ १०१८९१७३३ 
९ धुळे ००२६ ४३३१६ २४८६१५२५ २४८६१५२५ २४८६१५२५ ७४५८४५७५ 
| | जळगाव ००१० ८७६७४ ५०३२१११४ ५०३२१११४ ५०३२११६४ १५०९६३३९२ 
| oo अहमदनगर ००३० ४४२३० २५३८६१२२ २५३८६१२२ २५३८६१२२ ७६१५८३६६ 
१२ नंदुरबार ००२७ ४९५३४ २८४३०३९० २८४३०३९० २८४३०३९० ८५२९११७० 
नाशिक विभाग २८३९२९ १६२९६३०६२ १६२९६३०६२ १६२९६३११२ ४८८८८९२३६ 
१ पुणे ००४० ९८११ ५६३१०९३ ५६३१०९३ ५६३१०९३ १६८९३२७९ 
१४ सोलापूर ००१९ ३१६४९ १८१६५१६८ १८१६५१६८ १८१६५१६८ ५४४९५५०४ 
a4 सातारा ००३२ ७८०७ ४४८०८८३ ४४८०८८३ ४४८०८८३ १३४४२६४९ 
१६ सांगली ०००८ ५३०० ३०४१९७२ ३०४१९७२ ३०४१९७२ ९१२५९१६ 
| ow कोल्हापूर ००३९ २११९० १२१६२१५० १२१६२१५० १२१६२१५० ३६४८६४५० 
पुणे विभाग ७५७५७ ४३४८१२६६ ४३४८१२६६ ४३४८१२६६ १३०४४३७९८ 
१८ नागपूर ००१४ ४६२२५ २६५३११६६ २६५३११६६ २६५३११६६ ७९५८५९३४९८ 
१९ वर्घा ००२५ २९९९४ १७२१५२६९ १७२१५२६९ १७२१५२६९ ५६५१६४५८०७ 
२० चंद्रपूर ००२१ ६०४५८ ३४७००२९८ ३४७००२९८ ३४७००२९८ १०४१००८९४ 
२१ भंडारा ००३३ ३२८८८ १८८७६३०१ १८८७६३०१ १८८७६३०१ ५६६२८९०३ 
२२ गडचिरोली ००१३ ३५२०३ २०२०५०११ २०२०५०११ २०२०५०११ ६०६१५०३३ 
२३ गोंदिया १३६९५१९० १३६९५१९० १३६९५१९० ४१०८५५७० 
नागपूर विभाग १३१२२३२३५ १३१२२३२३५ १३१२२३२३५ ३९३६६९७०५ 
२४ अमरावती ००११ ६०५०१ ३४७२४९७८ ३४७२४९७८ ३४७२४९७८ १०४१७४९२३४ 
२५ अकोला ००४१ २२००५ १२६२९९२५ १२६२९९२५ १२६२९९२५ ३७८८९७७५ 
२६ यवतमाळ ०००७ ३९७६९ २२८२५६९९ २२८२५६९९ २२८२५६९९ ६८४७७०९७ 
२७ बुलढाणा ००३८ ५०९०४ २९२१६७१२ २९२१६७१२ २९२१६७१२ ८७६५०१३६ 
२८ वाशिम ००२२ १८२४५ १०४७१८४७ १०४७१८४७ १०४७१८४७ ३१४१५५४१ 
अमरावती विभाग १९१४२४ ११०९८६९१६१ १०९८६९१६१ १०९८६९१६१ ३२९६०७४८३ 
२९ औरगाबाद ००३५ २९०२२ १६६५७३८२ १६६५७३८२ १६६५७३८२ ४९९७२१४६ 
३० बीड ००३४ ५३६६९ ३०८०३७०३ ३०८०३७०३ ३०८०३७०३ ९२४१११०९ 
३१ नांदेड ००३१ २६८०४ १५३८४३४६ १५३८४३४६ १५३८४३४६ ४६१५३०३८ 
३२ परभणी ००१६ ३३८२० १९४११२२९ १९४११२२९ १९४११२२९ ५८२३३६८७ 
३३ उस्मानाबाद ००२० ५४४९७ ३१२७८९३९ ३१२७८९३९ ३१२७८९३९ ९३८३६८१७ 
३४ जालना ००१५ ३०३३५ १७४१०९८८ १७४१०९८८ १७४१०९८८ ५२२३२९६४ 
३५ लातूर ०००९ ८१००९ ४६४९५६९० ४६४९५६९० ४६४९५६९० १३९४४८७०७० 
३६ हिंगोली ००१७ १२९६७ ७४४२५०१ ७४४२५०१ ७४४२५०१ २२३२७५०३ 
औरंगाबाद विभाग ३२२१२३ | १८४८८४७७८ १८४८८४७७८ १८४८८४७७८ ५६५४६५४३३४ 
एकूण ११६१५२७ ६६६६६६६५० ६६६६६६६५० ६६६६६६७०० २००००००००० 


